मा.न्यायमुर्ती श्री.संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीस जागा 
वाटप करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-११२३/प्र.क्र.१०५/२०२३/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०२३ 
संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.मआसु-२०२३/प्र.क्र.०३./१६-क, दि. ०७ सप्टेंबर, २०२३. 
शासन निर्णय :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मराठवाडयातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा 
जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा.न्यायमुर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर समितीस कामकाज करण्यासाठी 
मा.राज्यमंत्री यांचेकरिता असलेले व सध्या RAT असलेले दालन क्र. ७२०, ७२१, ७२१-अ, ७२१-ब, ७२२, 
७२२-अ, व ७२४, विस्तार इमारत, ७वा मजला, मंत्रालय येथील जागा तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्यात 
येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१८१८२९५१८६०७ असा आहे. सदर आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0990ae5e49835¢85a735703503a82e3cd3cdde01 9c8ce2fdb9c 
7765ef1b7c39f, postalCod 2, st=Mahi ht 


., st=Maharas 
erialNumber=2D19FEFD3001 1466572B4E69158C3099ADDED4CBB59 
1D6833F72ED93F73A564DC, ‘BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

) सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 

) विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

३) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 

) 

) 

) 


AJ -O 


c 


सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.न्यायमुर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त), 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.१६-क़र, कार्या-२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


(२ (. 0 


vo 


qo 
११ 
१२ 
१३ 


Se << > 44८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२३/प्र.क्र.१०५/२०२३/२२, 


१४) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५) कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

१६) उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

१७) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्राळय,मुंबई-४०००३२ 

१८) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

१९) उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

20) दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई- 
३२. 

२१) मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

22) अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


